महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः SAT १२२४/प्र.क्र.०८/प्रशा-१ (का.१४) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ मार्च, २०२४. 
शासन Heat 


संदर्भ : शासन आदेशा क्र.असप्र १२२३/प्र.क्र.१०६/का.१४, दि.०८.०९.२०२३. 


श्री.संतोष VaR गायकवाड, उप सचिव, वित्त विभाग यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये अन्न, नागरी 


पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागात बदली करण्यात आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये, श्री.संतोष उमेशराव गायकवाड, उप सचिव यांच्या बदलीस प्रशासकीय 


कारणास्तव दि.३१.०५.२०२४ पर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. श्री.गायकवाड यांनी सदर कालावधी संपल्यानंतर 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभागात रूजू होणे आवश्‍यक राहील. 


3. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०६१२३२००४५०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


VINAYAK BABURAQ "म... 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग/अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्ष्ण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. संबंधित सर्व अधिकारी (विभागामार्फत). 
८. निवड नस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


